१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत औरंगाबाद येथील मौजे 
करमाड, गट नं.१४० येथील राज्यस्तरीय औषध 
भांडार व प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकामासाठी लागणारे 
एकूण रु.३६९.४५ लक्ष इतक्या अतिरिक्‍त निधीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १० जून, २०२२ 


१) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र.क्र. 
राआसो/पासुविक/१३३६४०-६४६/२०२२, दिनांक २५.०३.२०२२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-४, दिनांक 
०५.०९.२०१९. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन पत्र क्र.सा.आ.वि.-३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३-आ-७, दिनांक 
१३.०३.२०१५. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन पत्र क्र.पीएचडी-३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३/भाग-२/आ-७, 
दिनांक १६.०३.२०१७. 


AN 
— 


26 


प्रस्तावना:- 


१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी विभागास एकूण 


रु.३६७.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर आहे. त्यापैकी रक्‍कम रु.३३४.६१ कोटी इतक्या रकमेच्या 


प्रशासकीय मान्यतेनंतर विनियोगासाठी कार्यवाही सुरू असून खरेदी करण्यात येणारी साधनसामुग्री व 
उपकरणे खरेदी विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून सुरु आहेत. तसेच या अंतर्गत असणारी काही बांधकामे 
व नुतनीकरण झालेले आहेत व काही कामे सुरु आहेत. 


अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई संदर्भ क्र.१ अन्वये नमूद 
केल्यानुसार विद्युतीकरणाच्या कामासाठीच्या सार्वजनिक बांधकामाच्या दरसूची (SSR) मध्ये झालेल्या 
बदलामुळे तसेच Express Feeder Line व Audio Visual System व विद्युतीकरणासाठी आणि स्थापत्य 
कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये Foundation Bolts, GP-2 Grouting, Acoustical Panelling, 


Polycarbonate Sheet, Garder & Lawn items, Rubble stone Pitching, HPL Cladding, Hollow 
section structural steel, etc., furniture work at Guest House Building and Mechanical 
Racking, Elecrtromechanical Works at warehouse या बाबीकरीता अतिरिक्‍त निधीची 
आवरयकता असल्याचे नमूद केळे आहे. त्यानुषंगाने सदर बाबींकरीता १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११/आरोग्य-७ 


उपलब्ध निधीमधून याबाबतचा अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाने प्रस्तावित केल्यानुसार औरंगाबाद येथील मौजे करमाड, गट नं.१४० येथील राज्यस्तरीय 
औषध भांडार व प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकामासाठी विद्युतीकरणाच्या कामासाठीच्या सार्वजनिक 
बांधकामाच्या दरसूची (SSR) मध्ये झालेल्या बदलामुळे तसेच Express Feeder Line व Audio Visual 
System व विद्युतीकरणासाठी आणि स्थापत्य कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये Foundation Bolts, GP-2 


Grouting, Acoustical Panelling, Polycarbonate Sheet, Garder & Lawn items, Rubble stone 
Pitching, HPL Cladding, Hollow section structural steel, etc., furniture work at Guest 
House Building and Mechanical Racking, Elecrtromechanical Works at warehouse या 
बाबींकरीता १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त व उपलब्ध असलेल्या निधीमधून एकूण रु.३६९.४५. लक्ष 
इतक्या रकमेस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर प्रशासकीय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित कार्यकारी अभियंता, पायाभुत 
सुविधा विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

२) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकान्यांकडून करण्यात येईल. 

४) ढोवळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करूनच 
काम हाती घ्यावे. 

५) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामासाठी एकच निविदा काढण्यात यावी, 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- २०१३/प्र.क्र. १७७/ता. 
क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि. 
०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११/आरोग्य-७ 


८) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 

९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

१०) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध निधी 
मधून करण्यात यावे. 

११) सदर बांधकामाकरीता येणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त व उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीतून करण्यात यावा. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व बांधकाम नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-पाच मधील अनु क्रमांक १, 
येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२२०६०६१२१३२०७४१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380 
VIJAYKUMAR ना 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 
LA 4 M A N RA O AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.06.14 10:51:34 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई/ पुणे. 

३) अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.११/आरोग्य-७ 


५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
) 
) 


८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) अधिक्षक अभियंता, पायाभुत सुविधा विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१०) कार्यकारी अभियंता, पायाभुत सुविधा विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

११) कार्यकारी अभियंता, पायाभुत सुविधा विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
92) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


